१०० विद्यार्थीनी क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलींचे 
शासकीय वसतिगृह, ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर या 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.०७/ बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१ आयुक्‍त, समाजकल्याण पुणे यांचे पत्र जा. क्र. सकआ/शिक्षण/बांधकामे/मुलीचे say 
/ब्रम्हपूरी/का-५अ/२०२३-२४/५९५९, दि.१३.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त राज्यात मागासवर्गीय 
मुलींना शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, म्हणून मुलींसाठी विभागीय स्तरावर ७ आणि जिल्हा व तालुका स्तरावर 
४३ अशी एकूण ५० ठिकाणी मागासवर्गीय मुलींसाठी नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास 
दि. १६/१२/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानुषंगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी १०० विद्यार्थीनी 
क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथे नवीन इमारतीचे बांधकाम 
करणेबाबतचा रू.२५,४९,७८,३९९/- (अक्षरी रूपये पंचवीस कोटी एकोणपन्नास लक्ष अठ्याहत्तर हजार तीनठो 
AAA फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. उपरोक्त प्रस्ताव सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडे तांत्रिक छाननी व उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१६.२.२०२४ रोजीच्या बैठकीत 
सादर करण्यात आला असता, तांत्रिक छाननीअंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने रू.१६,९४,५०,६४७/- (अक्षरी रूपये सोळा कोटी Aad लक्ष पन्नास हजार सहाठोी सत्तेचाळीस 
फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.त्यास अनुसरून सदर अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त राज्यात मागासवर्गीय 
मुलींना शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे, म्हणून मुलींसाठी विभागीय स्तरावर ७ आणि जिल्हा व तालुका स्तरावर 
४३ अशी एकूण ५० ठिकाणी मागासवर्गीय मुलींसाठी नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास 
दि. १६/१२/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्यानुषंगाने संदर्भाधीन पत्र क्र.१ अन्वये आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी Goo 
विद्यार्थीनी क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर येथे नवीन इमारतीचे 
बांधकाम करणेबाबतचा रू.२५,४९,७८,३९९/- (अक्षरी रूपये पंचवीस कोटी एकोणपन्नास लक्ष अठ्याहत्तर 
हजार Gal नव्यान्नव फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. उपरोक्त प्रस्ताव 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तांत्रिक छाननी व उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१६.२.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीत सादर करण्यात आला असता, तांत्रिक छाननीअंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व उच्चस्तरीय 
सचिव समितीने रू.१६,९४,५०,६४७/- (अक्षरी रूपये सोळा कोटी चौऱ्यान्नव लक्ष पन्नास हजार सहाठो 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.०७/ बांधकामे 


सत्तेचाळीस फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून सदर 


अंदाजपत्रकास खालील अटी व AA अनुसरून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविश्ारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरू करावे 

ब) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करून काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१. दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/ 
प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि.७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. तसेच विभागाच्या वतीने प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाजकल्याण, नागपूर यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 

उ)नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


2. प्रस्तुत प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती रू.१६,९४,५०,६४७/- (अक्षरी रूपये सोळा कोटी चौऱर्‍्यान्नव 


लक्ष पन्नास हजार सहाशे सत्तेचाळीस फक्त) इतकी रक्‍कम परिगणित केली असून, Recapitulation 
Sheet खालीलप्रमाणे आहे. 


Name of the Department - Social Justice Department 


Name of Work- Construction of New Government Hostel for Backward class girls (100 


students) at Bramhapuri Dist-Chandrapur 


Executing Agency- Public Works Department 


Land Availability- Yes 


Architect-Government 


RECAPITULATION SHEET 
Sr.No Partitulars of Scope Unit Rate Norms Rs Cost Rs. 
Per 
(Sq.mt./Meter/Lumps | Component | Total 
um etc) Wise 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (components) 


(a) Building Proper (Build up area 


Sq.m) 

Stilt Floor 1233.24 | Sq.M 16,000 1,97,31,840 

Ground Floor 1273.24 | Sq.M 28,000 3,56,50,720 

First Floor 1233.24 | Sq.M 28,000 3,45,30,720 

Chowkidar Quarter and 93.53 | Sq.M 28,000 26,18,840 

cabin 

Total B.U.A. = 3833.25 | Sq.M Sub Total 9,25,32,120 
(Al) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.०७/ बांधकामे 


2 Electrification 
Internal 5% of (Al) 46,26,606 
External 6% of (Al) 55,51,927 
Fire Fighting @400/Sq.mt. 15,33,300 
Arrangements etc. 
Pump House, bore well L.S. 15,00,000 
etc. 
Lift 1 20,00,000 20,00,000 
AB Rooms, Area L.S. 20,00,000 
lighting, Generator, 
MSEB Charges etc. 
CCTV LS. 10,00,000 
Sub Total (2) 1,82,11,833 
3 Water Supply and Sub Total (3) | 42,26,606 
sanitary works 5% of (५1) 
4 Furniture (2506.48 Sq.M 5000 Sub Total (4) | 87,72,700 
x70%)=1754.54 
1754.54 
Sub Total (A) | 12,41,43,259 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
Compound Wall and 413.00 | Rmt 8000 33,04,000 
Gate 
Water Main Storage 20000.00 | Litres 23 4,60,000 
(Hospital and 
Residence) 
Internal and Approach 4.5% of 41,63,945 
Road, Land (Al) 
Development, Land 
scaping, Soil 
Investigation,/CC and 
CD Works etc. 
Sub Total (B) 79,27,945 
Project Cost (P) = (A)+(B) 13,20,71,205 
(C) PROVISIONS 
(i) Contingencies 4 % on (A1) 37,01,285 
(ii) GST 18 % on (P) 2,37,72,817 
(iii) Price Escalation 5 % on (P) 66,03,560 
(iv) Labour Insurance 1 % on (P) 13,20,712 
(v) consultancy Charges 1.5% on (P) 19,81,068 
Sub Total (C) | 3,73,79,442 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) | 16,94,50,647 
Say Rs. Lakhs 1694.51 
PLINTH AREA RATES FOR 
1. Bldg Civil (Al) = Rs_24,139 /Sqm 
2. Bldg Civil,Elect,Water Supply,Furnitute (A) = Rs.32,386 /Sqm 
3.Total (A+B) = Rs.34,454/Sqm 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२४/प्र.क्र.०७/ बांधकामे 


३. सदर मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह इमारत बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास 
सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून, विहित नियमानुसार अटी व शर्ती निश्चित करून ई- 
निविदा प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर यांनी 
तात्काळ करावी. ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ई-निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे सामाजिक 
न्याय विभागाकडे (उपभोक्ता विभाग) दायित्व मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावे. सामाजिक न्याय विभागाची 
अंतिम मान्यता झाल्यानंतरच बांधकामाबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 

8. या वर होणारा खर्च मागणी क्र. एन-४, मुख्य लेखाशिर्ष ४२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक योजनां 
अंतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) मागासवर्गीय मुलांमुलींसाठी शासकीय वसतीगृह 
बांधणे (४२२५ ०४८१), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून तो सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदर प्रकरणी आयुक्त, 
समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, दि.९/१०/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीस प्राप्त अधिकार 
तसेच वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनु.क्र.१ महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१६.०२.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीतील मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र २०२४०३०७१५४२३७७२२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 
A N | | K N D A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9 


f27e4353d60e51, postalCode=400032, Mi 


lal 
rialNumber=FD9B93035F4DA 174C04FA7 1634FE1F6AA493C78A53 
35F985651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 


Date: 2024.03.07 15:51:43 +05'30' 


(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 

) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 

) समन्वयक तथा कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,पुणे 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


Cc 


महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,नागपूर 

सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, चंद्रपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ चंद्रपूर 


53) 


S 


& 


a) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


